केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत आरोग्य 
पायाभूत सुविधा अभियानातील आदिवासी 
उपयोजनेकरिता सन २०२४-२५ च्या सुधारित 
अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून २२१०-४८१ या 
लेखाशिर्षातून केंद्र हिकड्यापोटी रू.३२४.०० लक्ष व 
२२१०-४९२ या लेखाशिर्षातून राज्य हिळड्यापोटी 
रु.२१६.०० लक्ष अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१३२४/प्र.क्र.४५०/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 
१) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.3.0.९०.७/४८/२०२०-॥१॥-॥॥-| दि.०१.११.२०२१ 
२) केंद्र शासनाचे मंजूरी आदेश F.G.219096/08/2028-24/NHM-Finance/FTS.¢ 208829 
दि.१७.०९.२०२४ 
) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.9.0.5.९०.१ (93).PFMS/2020 NHM Finance दि.१६.०२.२०२३ 
) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.४६/अर्थोपाय, दिनांक ०५. १२. २०२३. 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०८.१२. २०२३. 
) 
) 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक 4.019.202 
शासन परिपत्रक, आदिवासी विकास विभाग, क्र-बीयुडी२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन- 
६,दि.०१.०८.२०२४ 

८) संचाळक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.राआसोम/एफएमजी/कें. रा. हि/३८७७७-७८६/२०२४-२५ दिनांक २३.०९.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने दिनांक 09.99.2029 च्या अर्धशासकीय पत्रान्वये “प्रधानमंत्री आयुष्यमान 
भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान (PM Ayushman Bharat Health Infrastructure 
Mission)” ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्राथमिक आरोग्य 
सेवेचे महत्व, आरोग्य शिक्षण आणि प्रतिबंध यासह सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवा देण्यासाठी 
सार्वजनिक आरोग्य संस्थांना बळकट करणे, सार्वजनिक आरोग्य प्रशासन संस्था बळकट करणे, 
तसेच गंभीर काळजी सेवांसह सर्वसमावेहाक निदान आणि उपचाराच्या क्षमतेसह सद्याच्या आणि 
भविष्यातील साथीच्या रोग/ महामारीमुळे उद्भवलेल्या आवाहनांना तोंड देण्यासाठी उपरोक्त 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१३२४/प्र.क्र.४५०/आरोग्य-७ 


कार्यक्रम राबविण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 
आरोग्य सेवा प्रदान सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ ते सन २०२५-२६ या 
कालावधीकरीता या अभियानास मंजुरी दिली आहे. त्याअनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या 
संदर्भ क्र. (9 येथील शासन परिपत्रकामधीळ तरतूदीच्या अनुषंगाने प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत 
आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियानअंतर्गत आदिवासी उपयोजनेकरिता सन २०२४-२५ मध्ये रू. 
७५०.०० लक्ष व समरूप राज्य हिस्सा रू.५००.०० इतक्या मंजूर तरतूदीमधून प्रधानमंत्री आयुष्यमान 
भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियानअंतर्गत आदिवासी उपयोजनेकरिता केंद्र शासनाकडून ६० 
टक्के २२१०-५४८१ या लेखाशिर्षाखाली रु.३२४.०० लक्ष व राज्य fesse] vo टक्के लेखाशिर्ष 
२२१०-४९२ खाली रु.२१६.०० लक्ष इतकी रक्‍कम राज्य आरोग्य सोसायटीस वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियानतंर्गत आदिवासी 
घटकाकरिता करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून सन २०२४-२५ च्या केंद्र हिछ्याचे 
२२१०-४८१ या लेखाशिर्षाखाळी रु.३२४.०० लक्ष व राज्य हिछ्याचे २२१०-५४९२ या 
लेखाशिर्षाखाली रु.२१६.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
निधी वितरणाचा तपज्ञील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


(रु. लाखात) 
केंद्र व राज्य हिस्सा 
मागणी 
अ. 
तपठिल सन रक्‍कम 
क्र लेखाशिर्ष केंद्र वराज्य) 
२०२४-२५ | he व राज्य) 
हिस्सा) 
मागणी क्रं.टी-५, 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य 
७९६ जनजाति क्षेत्र उपयोजना 
(०१) जनजाति क्षेत्र उपयोजना २२१०-४८१  ७५०.०० ३२४.०० 


(०१)(४२) प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत 
आरोग्य पायाभूत अभियान (कार्यक्रम) 
(केंद्र हिस्सा ६० TH) 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१३२४/प्र.क्र.४५०/आरोग्य-७ 


मागणी क्रं.टी-५, 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक | २२१०४९२) ५००.०० २१६.०० 
आरोग्य 

७९६ जनजाति क्षेत्र उपयोजना 

(०१) जनजाति क्षेत्र उपयोजना 

(09)(83) प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत 
आरोग्य पायाभूत अभियान (कार्यक्रम) 
(राज्य हिस्सा Yo टक्के) 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर 


Cc 


०२. सदरचा खर्च केंद्र लेखाशिर्ष २२१०-४८१ व राज्य लेखाशिर्ष २२१०-४९२ अंतर्गत सन 
२०२४-२५ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची दाखविण्यात यावा. 


०३. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 
कोषागारात सादर करुन विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्‍त, आरोग्य 
सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटीच्या यांच्याकडे 
सूपुर्द करावी. यासाठी सहसंचालक (अ. व प्र), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक २५.०७.२०२४ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शातींची पूर्तता केली असल्याचे 
कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास कळविले 
असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या दिनांक 
२५.०७.२०२४ च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची पूर्तता झाली 
असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


०५. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखा परिक्षणामध्ये 
कोणतेही गंभीर आक्षेप नसल्याचे राज्य आरोग्य सोसायटीने प्रमाणित केलेले आहे. 

०६. सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या/लाभार्थ्याच्या खात्यात 
थेट जमा होणार आहे. 


०७. सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर 
कार्यक्रमांच्या संबंधित Saas एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या 
धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करुन 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१३२४/प्र.क्र.४५०/आरोग्य-७ 


खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक २५, जुले २०२४ च्या शासन 
निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व aiid पालन करुन त्या संदर्भात आवऱ्यक ते 
प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा ssa त्या बाबीं स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य 
सोसायटीस अथवा सदरहून निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात येणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास 
बंधनकारक राहील. 


महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२७/२०२२/विनियम, दिनांक 
१२.०१.२०२३ मधील नमूद अटी व शार्तीच्या अधिन राहून निधी वितरण करण्यात येत आहे. 


०८. सदर अनुदान सशर्त असून या पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 
वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, 
२०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर केल्यानंतरच पुढील अनुदान 
वितरीत करण्यात येईल. 


०९. शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक 
खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक 
२४.०६.२०२१ व दिनांक १४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे/ 
अटी व शर्तीचे पाळन करुन त्यासंदर्भात आवश्‍यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा आवश्यक त्या 
बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च 
करण्यात योणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील. 


१०. Wax प्रस्तावावरील निधीच्या विनियोगाच्या अनुषंगाने आव्यक तेथे करावयाच्या खरेदीच्या 
संदर्भात शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील 
तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकारी यांची प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी. 


११. सदर झासन निर्णय, केंद्र शासनाचे शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक मुंविनि/-२०२२/प्र.क्र.- 
२७/२०२२/विनियम, दिनांक 92.09.2023 मधील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून तसेच वित्त 
विभागाच्या दि.०८.१२.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१२. प्रस्तुत शासननिर्णय आदिवासी विकास विभागाच्या परिपत्रक दिनांक ०१.०८.२०२४ मधील 
तरतूदींच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१३२४/प्र.क्र.४५०/आरोग्य-७ 


१३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२४०९२६१४४३२६६०१७ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


०७८ “७ AD _O 


R AJ F N D R A Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b512£7ff8b758d60a4598c24a36386a48 


05881 cbcea84410a43526338ca5896f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=92FCD41 179A2BA99BFFA75CBEO 
€90685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA631 


5, cn=RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
K U D A [_ F Date: 2024.09.26 15:34:21 +05'30' 
(राजेंद्र वि.कुडले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 


. सहाय्यक संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 


७. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण अधिकारी), आरोग्य सेवा संचालनालय, 


८. 
ट्‌. 
१०. 


मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 


११.निवडनस्ती (आरोग्य-७) . 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


